महासमादेशक, होमगार्ड महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ३९७ 
अस्थायी पदांना तसेच महासमादेशक व उप 
महासमादेशक, होमगार्ड अशा एकूण ३९९ 
अस्थायी पदास मुदतवाढ मिळणेबाबत. 

दिनांक: ०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस-२०२३/प्र.क्र.७५/विशा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:- १)गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एचजीएस २०२१/प्र.क्र.२२/ विशा-८, दि.०२.०३.२०२३. 


२)महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.मस/कार्या-२/२०२३/१६८३, 
दि.२६.०७.२०२३. 


३)महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.मस/कार्या-२/२०२२/१६८४, 
दि.२६.०७.२०२३. 


४)महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.मस/कार्या-२/२०२१/१६८५, 
दि.२६.०७.२०२३. 


५)वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३. 


६) वित्त विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२३. 


प्रस्तावना : 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील एकूण 
३९७ अस्थायी पदांना तसेच महासमादेशक व उपसमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अशा 
एकूण ३९९ अस्थायी पदास संदर्भ क्रमांक १ अन्वये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि.३१.०८.२०२३ रोजी समाप्त झाली आहे. शासन 
निर्णय, वित्त विभाग, दि. ३१.०८.२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, दि.०६.०९.२०२३ अन्वये, 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन, सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय समितीची मान्यता 
घेणे आवश्‍यक आहे. असे सदर शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने सूचित केले आहे. सबब, 
महासमादेडशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या अस्थापनेवरील एकूण ३९७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२३/प्र.क्र.७५/विशा-८ 


अस्थायी पदांना तसेच महासमादेशक व उपसमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अशा एकूण 
३९९ अस्थायी पदास दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन 
होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
सोबतच्या “प्रपत्र-अ” मध्ये नमूद एकूण ३९७ अस्थायी पदांना तसेच महासमादेशक व उपसमादेशक, 
होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अशा एकूण ३९९ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०७) 
होमगार्ड (२०७००२८१) ०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा व सदरचा खर्च सन २०२३-२४ 
या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.क.पु.आ/१६/८.क्र.प्र/२०१६-पदनि:, 
दि३१.०८.२०२३., तसेच वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.क.पु.आ/१६/८.क्र.प्र/२०१६-पदनि., 
दि ०६.०९.२०२३.अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२५१३३६३२३५२९ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M | N A KS H | Digitally signed by MINAKSHI DEVIDAS KARHADE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT(TRANSPORT), postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0ea81 113f6df694c04d4b835d0f3328844e438498d9d1d7b 
DEVIDAS endl 
pseudonym=3ECC0123EF2E9557142DB57330C5E392065C2897, 
serialNumber=64757COF 2E9C5E56362BC8E7A79ABEE993C28EBD3 
D21BC22D37A4D8E12AD1CB3, cn=MINAKSHI DEVIDAS KARHADE 
KA R H A D E Date: 2023.09.25 16:32:14 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१) महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) वित्त विभाग, आ.पु.क., मंत्रालय,मुंबई. 
७) निवड नस्ती, विशा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२३/प्र.क्र.७५/विशा-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एचजीएस-२०२३/प्र.क्र.७५५/विज्ा-८, दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र - प्रपत्र - अ 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अस्थायी पदांचा तपशील 


अ.क्र पदनाम गट वेतन श्रेणी 
a महासमादेठक गट-अ HAG 


Pay Matrix Level 16 
(7 th Pay Commission) 


2 उपमहासमादेडशक गट-अ HAG 


Pay Matrix Level 15 
(7 th Pay Commission) 


महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय 


अ.क्र. | पदनाम संवर्ग पदाची संख्या 
ra | वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-अ (राजपत्रित) ie 
2 कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-ब (राजपत्रित) [१ 
३. सहायक लेखापरिक्षक (वित्त व लेखा) गट-ब (राजपत्रित) ie 
४. | प्रमुखलिपिक गट-क ae 
५. वरिष्ठ लिपिक गट-क २ 
& लिपिक-टंकलेखक गट-क ४ 
७. पोलीस कॉन्स्टेबल गट-क २ 
८ नाईक (शिपाई) गट-ड (१ 
९ शिपाई गट-ड ३ 
एकूण १६ 


समादेशक, होमगार्ड, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय 


अ.क्र. | पदनाम संवर्ग पदाची संख्या 
pa जिल्हा समादेशक गट-अ (१. ____“| 
२ निदेशक गट-क १२ 
३ हेड कॉन्स्टेबल गट-क ॥ कका 
४ कॉन्स्टेबल आर्मारर गट-क ee 
षु पोलीस कान्स्टेबल गट-क ie ail 
& HIRI चालक गट-क el 
प्रशिक्षित आर्मारर हवालदार गट-क el 
एकूण १८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस-२०२३/प्र.क्र.७५/विशा-८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एचजीएस-२०२३/प्र.क्र.७५/विजा-८, दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र - प्रपत्र - अ 
समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, घाटकोपर, मुंबई 


अ.क्र. | पदनाम संवर्ग पदाची संख्या 

et लिपीक-टंकलेखक गट-क (011771 

२ भांडारपाल गट-क २ 

३ Weal गट-क ७ 

४ सफाईंगार गट-ड [eee 

4 माळी गट-ड fa 

६ क्वार्टरगार्ड सैनिक गट-ड fe 

एकूण १३ 
सर्व जिल्हा समादेशक होमगार्ड कार्यालयातील पदे 
अ.क्र. जिल्हा समादेशक कार्यालय गट मंजुर पदे वेतन श्रेणी 
(३३ जिल्हे) 
ia | जिल्हा समादेशक गट-अ | ३३ 5-२०: ५६१००-१७७५०० 
२ प्रशासकीय अधिकारी गट-क | २५ 5-१४:३८६००-१२२८०० 
3 प्रमुख लिपिक ८ 5-८:२५५००-८१११०० 
४ वरिष्ठ लिपिक ९ 5-८:२५५००-८१११०० 
षु कनिष्ठ लिपिक 1१०७. | 5-६:१९९००-६३२०० 
६ चालक ८ 5-६:१९९००-६३२०० 
७ केद्र नायक ३३ 5-१४:३८६००-१२२८०० 
८ पळटन नायक ३३ 5-१३:३५४००-११२४०० 
९ सामग्री प्रबंधक सुभेदार २९ 5-१०:२९२००-९२३०० 
शिक हवालदार निदेठाक १२४ 5-८:२५५००-८१११०० 
१" | सैनिक गट-ड el S-3:9§ 00-4200 
१२ शिपाई ३७ 5-१:१५०००-४७६०० 
एकूण | ३५० 


होमगार्ड संघटनेतील अस्थायी पदांचा गोषवारा 


अ.क्र संवर्ग मंजुर पदे 

।१ | गट-अ ३५--२ 

२ गट-ब 2 

3 गट-क ३१५ 

४ गट-ड ४५ 
एकूण ३९९ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


